१५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र 
शासनाकडून प्राप्त अनुदान. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा-३५२१/प्र.क्र.५०/२१/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ०४ फेब्रुवारी, २०२२ 


प्रस्तावना:- 


केंद्र शासनाने १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारश्ीच्या अनुषंगाने राज्यातील आरोग्य व्यवस्था 
बळकट करण्यासाठी राज्यास सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता एकूण रु.१३३०८१.०० लक्ष इतके अनुदान 
मंजूर केले आहे. त्यापैकी त्यांचे दिनांक १२.११.२०२१ रोजीच्या आदेशान्वये एकूण रु.७७८००.६९ लक्ष 
इतके अनुदान राज्यास वितरीत केले असून ते सन २०२१ च्या विधानमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये 
विविध लेखाशिर्षांतर्गत अर्थसंकल्पित करण्यात आळे आहे. सदर लेखाशीर्षातर्गत काही निधी 
पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मागणी क्र. आर-१२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य ०१- नागरी आरोग्य सेवा- 
विषमचिकित्सा ११०- रुग्णालये व दवाखाने (०८) १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार सहायक 
अनुदाने (०८) (०१) प्राथमिक आरोग्य संस्थांमध्ये निदान साठी पायाभूत सुविधा (नागरी) (अनिवार्य) १००% 
केंद्र हिस्सा (२२१०१६९) ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशीर्षातून मागणी क्र. आर-१२२१० 
- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य ०१- नागरी आरोग्य सेवा- विषमचिकित्सा ११०- रुग्णालये व 
दवाखाने (०८) १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार सहायक अनुदाने (०८) (०२) आरोग्य वर्धिनी केंद्रे 
(नागरी) (अनिवार्य) १००% केंद्र हिस्सा (२२१०१८७ ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या 
लेखाशीर्षामध्ये पुढील तपशिलात नमूद केल्याप्रमाणे पुनर्विनियोजन करुन निधी उपलब्ध करुन देण्यास 
वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. 


(रु.लाखात) 
अ.क्र लेखाशीर्ष सन २०२१-२२ । पुनर्विनियोजन | पुनर्विनियोजनानंतर 
मंजूर अनुदान चे मंजूर अनुदान 

मागणी क्र. आर-१ ७७४१३.०० (-७४६१७.०० | २७९६.०० 


२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१- नागरी आरोग्य सेवा- विषमचिकित्सा 
११०- रुग्णालये व दवाखाने 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा-३५२१/प्र.क्र.५०/२१/आरोग्य-७ 


अ.क्र लेखाशीर्ष सन २०२१-२२ । पुनर्विनियोजन | पुनर्विनियोजनानंतर 
मंजूर अनुदान चे मंजूर अनुदान 


(०८) १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार 
सहायक अनुदाने 

(०८) (०१) प्राथमिक आरोग्य संस्थांमध्ये निदान 
साठी पायाभूत सुविधा (नागरी) 

(अनिवार्य) १००% केंद्र हिस्सा 

(२२१०१६९) 

३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) 


२ मागणी क्र. आर-१ २७९६.०० (--)७४६१७.०० | ७७४१३.०० 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१- नागरी आरोग्य सेवा- विषमचिकित्सा 
११०- रुग्णालये व दवाखाने 

(०८) १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार 
सहायक अनुदाने 

(०८) (०२) आरोग्य वर्धिनी केंद्रे (नागरी) 
(अनिवार्य) १००% केंद्र हिस्सा 

(२२१०-१८७) 

३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) 


०२. सदर शासन निर्णय अर्थसंकल्पीय नियमपुस्तिका, नियम क्र.१६१ व १६२ अन्वये आणि वित्त 
विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२७/२०२२/व्यय-१३, दिनांक १८.०१.२०२२ आणि अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.५/२०२२/विआक, दिनांक २७.०१.२०२२ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१२०१५५२०६१४१७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


LAXMANRAO 
DN: c=IN, o=>GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


2.5.4.20=047af7706d4845 170e3864b62c8bc6b380c7 
V | J A Y K U M A R 8f11ce6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71DA 


717A6A7250, 
seriaINumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5955AA 
| AX M A N RA O F5DCBFDD2C053872C04B5E467 1EF77EC30, 

cn=LAHANE VUAYKUMAR LAXMANRAO 
Date: 2022.02.08 12:09:03 +05'30' 

(वि. ल. लहाने) 

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


१) अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा-३५२१/प्र.क्र.५०/२१/आरोग्य-७ 


A 


) आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) संचालक-१, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
) संचालक-२, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, पुणे. 
५) अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पूणे 

) 

) 

) 

) 


Ce wv 


ल 


£98) 


अतिरिक्त अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, मुंबई 
सहसंचालक (तांत्रिक), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

उपसचिव (व्यय-१३/ वित्त आयोग कक्ष), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
qo) निवडनस्ती ( आरोग्य -(9) . 


N ८. 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


